अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी गट-अ या संवर्गाच्या 
ज्येष्ठतासूचीतील स्थान निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता-२११६/प्र.क्र.१२७/उद्योग-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : ०६ जून, २०१८. 

वाचा : १) शासन निर्णय क्र.गोपअ-१९१४/प्र.क्र.१५/उद्योग-३, दि.२४.०८.२०१६ 

२) शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२११६/प्र.क्र.७०/उद्योग-३, दि.१६.०९.२०१६ 

३) शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२११६/प्र.क्र.१२७/उद्योग-३, दि.०३.१२.२०१६ 

४) शासन शुध्दीपत्रक क्र.गोपअ-१९१४/प्र.क्र.१५/उद्योग-३, दि.११.०४.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१३.०२.२०१४ मधील तरतूदींनुसार श्री.रेंदाळकर (अ.जा.) 
यांचे सन २००३-०४ ते २००७-०८ या कालावधीतील गोपनीय अहवाल शासन दि.३०.४.२०१५ अन्वये 
पदोन्नतीच्या पात्रतेपर्यंत उंचावण्यात आले. श्री.रेंदाळकर (अ.जा.) यांची गोपनीय अहवालांची प्रतवारी 
पुनर्विलोकन करण्यापूर्वी पदोन्नतीच्या पात्रतेपर्यंत येत नसल्याने त्यांना विभागीय पदोन्नती समितीच्या 
दि.१४.१०.२००९ च्या बैठकीत अपात्र ठरविण्यात आले होते. तथापि, श्री.रेंदाळकर (अ.जा.) यांच्या प्रतिकूल 
गोपनीय अहवालांचे पुनर्विलोकन करुन सुधारित करण्यात आल्यामुळे, विभागीय पदोन्नती समितीच्या 
दि.१४.१०.२००९ च्या बैठकीच्यावेळी त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी चाळू नसल्यामुळे व ते पदोन्नतीबाबतचे 
इतर निकष पूर्ण करीत असल्याने, दि.१५.१०.२०१५ रोजी झालेल्या विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीमध्ये 
श्री.रेंदाळकर (अ.जा.) यांच्या नावाचा दि.१४.१०.२००९ च्या निवडसूचीत समावेश करण्याची शिफारस 
करण्यात आली व त्यानुषंगाने संदर्भ क्र. १ च्या शासन आदेशान्वये श्री.रेंदाळकर यांना अधिक्षकीय उद्योग 
अधिकारी, गट-अ पदावर पदोन्नती देण्यात आली. उद्योग उपसंचालक (तां) संवर्गात श्री.रेंदाळकर (अ.जा.) 
यांना कनिष्ठ ठरलेल्या श्री.सुरवसे (अ.जा.) यांच्या अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी पदावरील पदोन्नतीचा (रुजू 
दिनांक) दि.११.०६.२०१० हा मानीव दिनांक मंजूर करण्यात आला. 
२. तत्पूर्वी अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी गट-अ या संवर्गातील पदोन्नतीसाठी सन २००७-२००८ या 
वर्षाच्या निवडसूचीसाठी श्री.राजपूत यांना पात्र ठरविण्यात आले असता त्यांना त्यांच्या सेवा कनिष्ठ 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा दि.७.०७.२००८ हा मानीव दिनांक शासन आदेश दि.१३.०७.२०१५ अन्वये मंजूर 
करण्यात आला. त्यानुषंगाने संदर्भ क्र.२ च्या परिपत्रकान्वये अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी या संवर्गाच्या सन 
२०१० ते २०१५ पर्यंतच्या ज्येष्ठतासूचींमध्ये श्री.राजपूत यांची स्थाननिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर 
सुधारणा विचारात घेऊन अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी (गट-अ) या संवर्गाच्या दि.१.०१.२०११, १.०१.२०१२, 
१.०१.२०१३, १.०१.२०१४, १.०१.२०१५ व १.०१.२०१६ च्या ज्येष्ठतासूचींमध्ये श्री.रेंदाळकर यांचे स्थान संदर्भ 
क्र.३ च्या परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आले होते. तथापि, सदर स्थान निश्चितीसाठी त्या-त्या 
ज्येष्ठतासूचीमध्ये करण्यात आलेली सुधारणा अंतिम करण्यात आलेली नाही. श्री.रेंदाळकर यांच्या मानीव 
दिनांकास सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार संदर्भ क्र.४ चे शुध्दीपत्रक निर्गमित 
करण्यात आले असल्याने श्री.रेंदाळकर यांचे अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी गट-अ या संवर्गाच्या 
दि.१.०१.२०११, १.०१.२०१२, १.०१.२०१३, १.०१.२०१४, १.०१.२०१५, १.०१.२०१६, १.०१.२०१७ व 
१.०१.२०१८ च्या ज्येष्ठतासूचींमध्ये त्यांचे स्थान निश्चित करणे आव्यक आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२११६/प्र.क्र.१२७/उद्योग-३ 


शासन परिपत्रक :- 


उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी गट-अ या संवर्गातील 
ज्येष्ठतासूचीमध्ये, श्री.प्र.द.रेंदाळकर (अ.जा.) यांच्या ज्येष्ठतेत बदल होत असून खालीलप्रमाणे त्यांचे त्या-त्या 
ज्येष्ठतासूचीतील स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. 


नः अधिक्षकीय उद्योग अ.उ.अ.पदावर ज्येष्ठता मानीव 
डाला जात य नियुक्‍ती पदावर 

नाव व विभाग जन्म तारीख दिनांक अधिकारी पदावर प्रत्यक्ष दिनांक 

प्रवर्ग दिनांक ants 

नियुक्तीचा मार्ग व दिनांक 
श्री.प्र.द. अ.जा. । २०.०४.१९६७ । ९.१०.१९९७ पदोन्नतीने ११.०६.२०१० 
रेंदाळकर =! उद्योग * दिनांक 
a Ser दिनांक 28.06.2098 शासन ज्ञापन दि.२४.०८.२०१६ व 
टाय रिवा त त 
लिन ह. , शासन शुध्दीपत्रक दि.११.०४.२०१८ 
व.) ee अन्वये श्री.सुरवसे यांच्या पदोन्नतीचा 
as मि, दिनांक हा मानीव दिनांक म्हणून 
मंजूर 


अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी गट-अ या संवर्गाच्या ज्येष्ठतायादीतील श्री.प्र.द.रेंदाळकर यांचे स्थान निश्चित करण्याबाबत 


अ. । ज्येष्ठता ज्येष्ठता यादी परि ज्येष्ठता येष्ठ येष्ठता यादीतील क्रम येष्ठता यादीतील क्रम 
क्र. | यादीवर्ष | परिपत्रक क्रमांक | पत्रका | यादीतील | यादीतील (पुर्वी) (नंतर) 
चा अ.क्र सुधारीत 
दिनांक अ.क्र. 
| ०१.०१. | शा.नि.क्रआयएस | ३०.११. | ज्येष्ठता १०अ ५. श्री.वि.क.जेन ५. श्री.वि.क.जेन 
२०११ | टी-२०११/२५३/ २०११ सूचीत ६. श्री.प्र.रा.सूर्यवंशी । ६. श्री.प्र.रा.सूर्यवंशी 
प्र.क्र.३२/उद्योग-३, नावाचा ७. श्री.प्र.प्र.दाबेराव ७. श्री.प्र.प्र.दाबेराव 
समावेश ७-अ. श्री.शै.गि.राजपूत । ७-अ. श्री.शै.गि.राजपूत 
शा.परि.क्र. १६.०९. नाही ८. श्री.वि.ल.राजाळे | ८. श्री.वि.ल.राजाळे 
ज्येष्ठता-२११६/ २०१६ ९. श्री.शि.वि.पाटीळ । ९. श्री.शि.वि.पाटील 
प्र.क्र.७०/उद्योग-३ १०. श्री.प्र.प.देशामुख | १०. श्री.प्र.प.देशमुख 
११. श्री.स.सं.सुरवसे । १०अ.श्री.प्र.द.रेंदाळकर 
2 | ०१.०१. | आयएसटी-२०१२/ | २४.०१. | ज्येष्ठता goo 361 4. श्री.वि.क.जेन ५. श्री.वि.क.जेन 
२०१२ | २८९५/ प्र.क्र.४०२/ | २०१३ सूचीत ६. श्री.प्र.रा.सूर्यवंशी । ६. श्री.प्र.रा.सूर्यवंशी 
उद्योग-३ नावाचा ७. श्री.प्र.प्र.दाबेराव ७. श्री.प्र.प्र.दाबेराव 
समावेश ७-अ. श्री.शै.गि.राजपूत । ७-अ. श्री.शै.गि.राजपूत 
शा.परि.क्र. १६.०९. नाही ८. श्री.वि.ल.राजाळे | ८. श्री.वि.ल.राजाळे 
ज्येष्ठता-२११६/ २०१६ ९. श्री.शि.वि.पाटीळ । ९. श्री.शि.वि.पाटील 
प्र.क्र.७०/उद्योग-३ १०. श्री.प्र.प.देशामुख | १०. श्री.प्र.प.देशमुख 
११. श्री.स.सं.सुरवसे | १०अ.श्री.प्र.द.रेंदाळकर 
3 | ०१.०१. _ | ज्येष्ठता-२११३/ । २९.०१. । ज्येष्ठता goo  ।५. श्री.वि.क.जेन ५. OSA 
२०१३ ७९६/प्र.क्र.१५२/ २०१४ सूचीत ६. श्री.प्र.रा.सूर्यवंशी । ६. श्री.प्र.रा.सूर्यवंशी 
उद्योग-३ नावाचा ७. श्री.प्र.प्र.दाबेराव ७. श्री.प्र.प्र.दाबेराव 
समावेश ७-अ. श्री.शै.गि.राजपूत । ७-अ. श्री.शै.गि.राजपूत 
शा.परि.क्र. १६.०९. नाही ८. श्री.वि.ल.राजाळे | ८. श्री.वि.ल.राजाळे 
ज्येष्ठता-२११६/ २०१६ ९. श्री.शि.वि.पाटीळ । ९. श्री.शि.वि.पाटील 
प्र.क्र.७०/उद्योग-३ १०. श्री.प्र.प.देशामुख | १०. श्री.प्र.प.देशमुख 
११. श्री.स.सं.सुरवसे | १०अ.श्री.प्र.द.रेंदाळकर 
१३. श्री.ब.सु.जोशी ११. श्री.ब.सु.जोशी 
१४. श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी| १२. श्री. अ.प्र.धर्माधिकारी 
१५. श्री.सं.ज.कोरबू १३. श्री.सं.ज.कोरबू 
१६. श्री.अ.र.चांदोरीकर | १४. श्री.अ.र.चांदोरीकर 
qo. श्री.सा.ह.पाटील | १५. श्री.स.सं.सुरवसे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२११६/प्र.क्र.१२७/उद्योग-३ 


४ | ०१.०१. । ज्येष्ठता-२११४/ । २१.०८. | ज्येष्ठता १०अ |५. श्री.वि.क.जेन ५. श्री.वि.क.जेन 
२०१४ | ४५२/प्रक्र.८६/ २०१४ सूचीत ६. श्री.प्र.रा.सूर्यवंशी ।६. श्री.प्र.रा.सूर्यवंशी 
उद्योग-३ नावाचा ७. श्री.प्र.प्र.दाबेराव । ७. श्री.प्र.प्र.दाबेराव 
समावेश ७-अ. श्री.शै.गि.राजपूत । ७-अ. श्री.शै.गि.राजपूत 
नाही ८.  श्री.वि.ळ.राजाळे | ८. श्री.वि.ल.राजाळे 
शा.परि.क्र. १६.०९. ९. श्री.शि.वि.पाटील |।९. श्री.शि.वि.पाटील 
ज्येष्ठता-२११६/ २०१६ १०. श्री.प्र.प.देशामुख | १०. श्री.प्र.प.देशमुख 
प्र.क्र.७०/उद्योग-३ ११. श्री.स.सं.सुरवसे | १०अ.श्री.प्र.द.रेंदाळकर 
१३. श्री.ब.सु.जोशी ११. श्री.ब.सु.जोशी 
१४. श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी| १२. श्री. अ.प्र.धर्माधिकारी 
१५. श्री.सं.ज.कोरबू १३. श्री.सं.ज.कोरबू 
१६. श्री.अ.र.चांदोरीकर | १४. श्री.अ.र.चांदोरीकर 
१७. श्री.सा.ह.पाटील | १५. श्री.स.सं.सुरवसे 
५ । ०१.०१. | ज्येष्ठता-२११५/ । १९.०५. | ज्येष्ठता १०अ ।|५. श्री.वि.क.जेन ५. श्री.वि.क.जेन 
२०१५ २८७/प्र.क्र.३८/ २०१५ सूचीत ६. श्री.प्र.रा.सूर्यवंशी ।६. श्री.प्र.रा.सूर्यवंशी 
उद्योग-३ नावाचा ७. श्री.प्र.प्र.दाबेराव | ७. श्री.प्र.प्र.दाबेराव 
समावेश ७-अ. श्री.शै.गि.राजपूत । ७-अ. श्री.शै.गि.राजपूत 
नाही ८.  श्री.वि.ळ.राजाळे | ८. श्री.वि.ल.राजाळे 
शा.परि.क्र. १६.०९. ९. श्री.शि.वि.पाटील |।९. श्री.शि.वि.पाटील 
ज्येष्ठता-२११६/ २०१६ १०. श्री.प्र.प.देशामुख | १०. श्री.प्र.प.देशमुख 
प्र.क्र.७०/उद्योग-३ ११. श्री.स.सं.सुरवसे | १०अ.श्री.प्र.द.रेंदाळकर 
१३. श्री.ब.सु.जोशी ११. श्री.ब.सु.जोशी 
१४. श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी| १२. श्री. अ.प्र.धर्माधिकारी 
१५. श्री.सं.ज.कोरबू १३. श्री.सं.ज.कोरबू 
१६. श्री.अ.र.चांदोरीकर | १४. श्री.अ.र.चांदोरीकर 
१७. श्री.सा.ह.पाटील | १५. श्री.स.सं.सुरवसे 
६ | ०१.०१. | ज्येष्ठता-२११६/ | २६.१०. | ज्येष्ठता १अ १. श्री.शै.गि.राजपूत |१. श्री.शै.गि.राजपूत 
२०१६ १०५/प्र.क्र.२०/ २०१६ सूचीत २. श्री.ब.सु.जोशी १-अ. श्री.प्र.द.रेंदाळकर 
पंच उद्योग-३ नावाचा ३. श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी| २. श्री.ब.सु.जोशी 
वार्षिक समावेश ४. श्री.सं.ज.कोरबू ३. श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी 
ज्येष्ठता नाही ५. श्री.अ.र.चांदोरीकर | ४. श्री.सं.ज.कोरबू 
सूची ६. श्री.सा.ह.पाटील ।५. श्री.अ.र.चांदोरीकर 
६. श्री.स.सं.सुरवसे 
७ | ०१.०१. | ज्येष्ठता-२११७/ । २७.१. १४ १अ १. श्री.शै.गि.राजपूत |१. श्री.शै.गि.राजपूत 
२०१७ | १४३/प्र.क्र.३६/ २०१७ २. श्री.ब.सु.जोशी १-अ. श्री.प्र.द.रेंदाळकर 
उद्योग-३ ३. श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी| २. श्री.ब.सु.जोशी 
४. श्री.सं.ज.कोरबू 3. श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी 
५. श्री.अ.र.चांदोरीकर | ४. श्री.सं.ज.कोरबू 
६. श्री.सा.ह.पाटील ।५. श्री.अ.र.चांदोरीकर 
७. श्री.शां.तु.मोहिते ६. श्री.स.सं.सुरवसे 
८. श्री.का.ग.डेकाटे | ७. श्री.शां.तु.मोहिते 
९. श्री.ग.ओं.भारती ८. श्री.का.ग.डेकाटे 
१०. श्री.वि.वा.भामरे ९. श्री.ग.ओं.भारती 
११. श्री.स.ज्ञा.शेळके १०. श्री.वि.वा.भामरे 
१२. श्री.दि.शं.गुरलवार | ११. श्री.सा.ह.पाटील 
१३. श्री.नं.गं.खंते 
१४. श्री.प्र.द.रेंदाळकर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२११६/प्र.क्र.१२७/उद्योग-३ 


८ | ०१.०१.२ | ज्येष्ठता-२११८/ । ११.०४. १४ १अ १. श्री.शै.गि.राजपूत | १. श्री.शै.गि.राजपूत 
०१८ | ४९/प्र.क्र.४५/ २०१८ २. श्री.ब.सु.जोशी १-अ. श्री.प्र.द.रेंदाळकर 
उद्योग-३ ३. श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी| २. श्री.ब.सु.जोशी 
४. श्री.सं.ज.कोरबू ३. श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी 


५. श्री.अ.र.चांदोरीकर | ४. श्री.सं.ज.कोरबू 
६. श्री.सा.ह.पाटील ५. श्री.अ.र.चांदोरीकर 
श्री.शां.तु.मोहिते ६. श्री.स.सं.सुरवसे 
. श्री.का.ग.डेकाटे । ७. श्री.शां.तु.मोहिते 
९. श्री.ग.ओं.भारती ८. श्री.का.ग.डेकाटे 

१०. श्री.वि.वा.भामरे ९. श्री.ग.ओं.भारती 
११. श्री.स.ज्ञा.शेळके १०. श्री.वि.वा.भामरे 
१२. श्री.दि.शं.गुरलवार | ११. श्री.सा.ह.पाटील 
१३. श्री.नं.गं.खंते 
१४. श्री.प्र.द.रेंदाळकर 


३. श्री.प्र.द.रेंदाळकर (ATT) यांच्या सुधारित ज्येष्ठतेबाबतचे आक्षेप हे परिपत्रक प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासून दि.२०.०६.२०१८ पर्यंत उद्योग संचालनालयामार्फत या विभागाकडे नोंदविण्यात यावेत. सदर 
दिनांकापर्यंत कोणतेही आक्षेप शासनास प्राप्त न झाल्यास सदरहू सुधारित ज्येष्ठतासूची अंतिम समजण्यात 
येईल. 

४. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०१८०६०६१६५२३२३२१० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Namdeo Bak econ aw oe 
Kondiba र 
Bhosale 11 आ 


( डॉ.ना.कों.भोसले ) 
शासनाचे उप सचिव 


= shtra, 
132b954db9052bSef3bd93e74 
\d7Ff81c68231fcd3, 
8c6a286229ecc7982a08553f49d547e 
de 


प्रति, 
१. अतिरिक्त उद्योग संचालक, यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहू परिपत्रक आपल्या 
कार्यालयातील सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे. 
२. संबंधित अधिकारी (द्वारा-विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई) 
३. निवडनस्ती (उद्योग-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


